आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांची पडताळणी व 
त्यांच्या पुनर्वसन कार्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी "पडताळणी व पुनर्वसन समिती" 
गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स १०१३/प्र.क्र.४६२/विशा १ (ब) 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०१४. 


वाचा :- १) केंद्र शासनाचे क्रमांक १८०१५/२१/२०१२-॥१॥-॥, दिनांक ०४.०४.२०१३ चे पत्र. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमंस/२१-ए/ 
१९५/नक्षल आ.स.योजना/८०/२००९/२०१३, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१३ 

प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनेबाबत उपरोक्त दिनांक ४ एप्रिल, २०१३ 
च्या पत्रान्वये सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमधील 
परिच्छेद परिच्छेद-६ नुसार आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांची पडताळणी व त्यांच्या पुनर्वसन कार्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी "पडताळणी व पुनर्वसन समिती" (Screening-cum-Rehabilitation Committee) गठित करण्याचे 
निर्देश आहेत. त्यानुसार समिती गठित करण्याची शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनेंतर्गत 
आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांची पडताळणी व पुनर्वसन योजना कार्यक्षमपणे राबविण्यासाठी शासनस्तरावर 
खालीलप्रमाणे "पडताळणी व पुनर्वसन समिती" (Screening-cum-Rehabilitation Committee) गठित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) / विशेष :- आत्मसमर्पण व पुनर्वसन अधिकारी 
पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान) 


2) प्रधान सचिव / सचिव (विशेष), गृह विभाग. :- सदस्य 

३) जिल्हाधिकारी. :- सदस्य 

8) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचा प्रतिनिधी :- सदस्य 
) 


पोलीस अधिक्षक :- सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स १०१२३/प्र.क्र.४६२/विझ्ा १ (बो 


२. केंद्र शासनाने नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनेबाबत निर्गमित केलेल्या सुधारित 
मार्गदर्शक सूचनांमधील परिच्छेद क्रमांक - ८ नुसार आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी सचिव (विशेष), 
गृह विभाग यांची " पुनर्वसन अधिकारी " (Rehabilitation Officer) म्हणून शासन नियुक्‍ती करीत आहे. 


उ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१३१६३९५३२६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bajrang 


B aj fa n g DN CN = Barer Digambar 
‘ mate, C = IN, 5 > 
Digambar — waianasutra.o- 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
U mM ate Date: 2014.02.28 15:16:19 +05'30' 
(ब.दि.उमाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१ अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
३) सचिव (विशेष), गृह विभाग. 


प्रतिलिपी, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (गृह) / मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

सर्व विभागीय आयुक्त / सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

१० सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 

११) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 
१२) निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


Av AD -O 


०८ 


लत 
-* 
द. क. कय आळी वटाळ, . कळी. आ LO Na 


१44) 


N ८5. 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


